शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील मंजूर 
कामांमध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: नाक्षेवि-०१९/प्र.क्र.४९/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-११ जून २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.२२/का.९, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.४ येथील नागपूर जिल्ह्यातील 
खालील कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. जिल्हा म.न.पा./न.प./न.पा. | कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र (रू.) 

४ । नागपूर । नागपूर .म.न.पा. | हसनबाग मस्जिद परिसराला लागून | २० लक्ष 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे. 


२. उपरोक्त आदेशात नागपूर जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे कामाचे नाव रकान्यामध्ये बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा ।म.न.पा./न.पा./ | कामाचे नांव मंजूर निधी 
न.प. (रू.) 


8 नागपूर | नागपूर म.न.पा. | सतनामीनगर येथील कब्रस्थानला | २० लक्ष 
कंपाऊंड वाल व अन्य विकास कामे 
करणे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११२४२२०५५१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Dinesh M. Sonavane 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०१९/प्र.क्र.४९/का.९ 


३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

१०.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


